अँड श्री. प्रदिप घरत, fears सरकारी अभियोक्ता यांना 
सुधारीत व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 

कळंबोली पोलीस ठाणे गु.नो.क्र.२९/२०१७, (मयत सपोनि 
अश्विनी ब्रिंद्रे हत्या प्रकरण) प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई आणि मा. सत्र न्यायालय, अलिबाग, जि. रायगड 
येथील न्यायालयात सरकार पक्षाची बाजू मांडण्याकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:- एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१०, 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ जानेवारी, २०२० 


वाचा -: शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ०२.१२.२०१९ 


शासन शुध्दिपत्रक -: 


वाचा येथे नमूद शासन निर्णयात पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले आहे. 


“१, परिणामकारक सुनावणी फी प्रति दिन 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई - रु. २०,०००/- 
२. परिणामकारक सुनावणी फी प्रति दिन 

मा.सत्र न्यायालय, अलिबाग, जि. रायगड- रु. १५,०००/- 

विचारविनिमय फी प्रति तास- रु. ३,५००/- 


मा. न्यायालयात जाण्यायेण्यासाठी होणारा प्रत्यक्ष प्रवासखर्च ” 


आता सुधारणेसह पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


“१. परिणामकारक सुनावणी फी प्रति दिन 
मा.उच्च न्यायालय,मुंबई - रु. ४०,०००/- 
२. परिणामकारक सुनावणी फी प्रति दिन 
मा.सत्र न्यायालय, अलिबाग, जि. रायगड - रु. ३०,०००/- 
३. विचारविनिमय फी प्रति तास- रु. ५,०००/- 
४. मा. न्यायालयात जाण्यायेण्यासाठी होणारा प्रत्यक्ष प्रवासखर्च ” 


2. सदर शासन शुध्दिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३८/२०२०/व्यय-७, 
दिनांक १७/०१/२०२० अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१७०/पोल-१० 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००११७१४५४४६३१२९ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Kishor Shyamrao 
Bhalerao 


itally signed by Kishor Shyamrao Bhal 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht Home 
Department, postalCod 32, st=Mah 

25.4.20: 137 cfadf25ecf07a096af23d69cb2e83d31183e8F9 
d61db36e6caB4 
INumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 15842688 1bc36b968ff 
dof45ce2d4bd3#f527ded2, cn=Kishor Shy: 

Date: 2020.01.17 14:55:51 +05'30 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. विधि व न्याय विभाग, का-ए ब्रँच/ कार्या- १४, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 


८. अँड श्री. प्रदिप घरत, विशेष सरकारी अभियोक्ता (पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या मार्फत) 


९. निवड नस्ती, पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


